प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २४ जून, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 
२६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक 
०७.०३.२०१८. 

४) सहायक सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यांचे पत्र क्रमांक एमसीआय /३४ (४१) (ई- ३१) 
/२०१९- एमईडी / १२०१२०, दिनांक ३०.०५.२०१९ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/यंसाख/ 
शावैमवसरुरुबारामती/राज्य योजनांतर्गत/ म/१२८९/२०१९, दि. २१.०६ २०१९ 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्रमांक ५ अन्वये संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांनी शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेच्या खाळील तक्त्यात नमूद विभागांना लागणात्या यंत्रसामुग्री 
खरेदीच्या रुपये रुपये १६,१७,८६,३१०/- (रु.सोळा कोटी सतरा लक्ष, हाह्याऐँशी हजार तीनही दहा फक्‍त) 
इतक्या रकमेची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ, ब, क, ड, ई व ई मधील तपश्ीलानुसार व किमतीनुसार 
यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र. | विभागाचे नाव परिशिष्ट 
शि पथोळाजी विभाग परिशिष्ट “अ 
2| ब्लड बंक परिशिष्ट “ब” 
3 | मायक्रोबायोलांजी परिशिष्ट “क” 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


अ.क्र. | विभागाचे नाव परिशिष्ट 
४ | कम्युनिटी मेडीसीन परिशिष्ट “ड” 
५ | OR मेडीसीन परिशिष्ट “इ” 
६ | फारमाकोलाजी परिशिष्ट “ई” 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता पुरवणी मागणीद्वारे निधी उपलब्ध होण्याच्या अधीन राहून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची नाही. 


३. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय 
क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या 
विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


४. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडान लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


५. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्नीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा 
प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला नसल्याबाबत व 
सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 

८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


९. उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद 
क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 


पृष्ठ २३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन 
केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त ded नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा व तो 
खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 


४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण 
व श्रेणीवर्धन 
(०३) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-०१, उप विभाग -०२,अनुक्रमांक-०३, नियम क्रमांक- 
७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२४१००२४३३२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


सोबत : परिशिष्ट ARUN oe 
क अ G gd क व DN: c=IN, st=Maharashtra, 
बत e परिठि 9 9 9 S, २1 व र्ड 2,5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897 
b7b2244d66593f50dd7 13da8386091 2503, 
M U R LI D H AR postalCode=400032, 
street +t=MANTRALAYA , MUMBAI 
serialNum| 


erialNumber=30df743755280cf26ce97ec097 


8235f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, 
RAO DA H A L E ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 

Date: 2019.06.24 11:08:24 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - 9 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ २३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१, 
दिनांक २४ जून , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट “अ 


पॅथोलॉजी विभाग 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या । प्रतिनग | एकूण रक्‍कम 
किंमत 
(अ) मॉरबिड हीस्टॉलॉजी व मॉरबिड अँनाटॉमी 

विशी स्पेसिमेन आयडेटिफिकेडान Bega शिश ४१३०० ४१३०० 
२  कॅडव्हरसाठी वेइंग मशिन ३०० किलो . | १४६९१० १४६९१० 
३ मॅन्युअल रोटरी मायक्रोटीम २ १३५७०० । २७१४०० 
४ tees रोटरी मायक्रोटोम शि १४७५००० | १४७५००० 
५ pec a १५५०००० | 4440000 
६ |हॉट प्लेट 2 ८८५० १७७०० 
७ Rifts एम्बेडिंग बाथ २ ३३६३० ६७२६० 
८ fees पॅराफिन एम्बेडिंग बाथ 2 २७४३५० | ५४८७०० 
९ feey एम्बेडिंग सिस्टीम साठी कोल्ड प्लेट किवा ३८३५०० | ३८३५०० 
शि अँटोमेटेड टिर्यू प्रोसेसर 2 ४४२५०० | ८८५००० 
Lae अँटोक्लेव्ह २ ६५००० १३०००० 
१२ डिस्टील्ड दिव्य ७६७०० ७६७०० 
१३ वॉटर बाथ a ४१८९० ४१८९० 
१४ ghee मशिन 4 ३२४५० १६२२५० 
१५ Qo00 साईडसाठी कॅबिनेट शिश ३४८१० ३४८१०० 
१६ ऑटोप्सी टेबल ma १२५००० | १२५००० 
१७ डीजीटळ एसएलआर कॅमेरा २० मेगापिक्सेल . || १९४७०० १९४७०० 


पृष्ठ २३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


मायक्रा, मॅक्रोवाईंड अँगल झुम लेन्स व फ्लॅशसह 
१८ डीजीटल अँटोमेटेड कॅमेरा ५ मेगापिक्सेल i?) १७७०० १७७०० 
१९ पूर्ण अँटोमॅटीक मल्टीस्टेनर वर्कस्टेशन . _).| ३८४०९०० | ३८४०९०० 
२० पूर्ण अँटोमॅटिक एम्बेडिंग सिस्टीम हीटेड एम्बेडिंग शि ११२५००० | ११२५००० 
मोड्यूल व कोल्ड प्लेट 
२१ पूर्ण अँटोमॅटीक फेक्सीबळ कव्हरस्किपिंग शि २९५०००० | २९५०००० 
वर्कस्टेठान 
२२ RESIGN पूराफिन डिस्पेंसिंग मोड्यूळ व १०० णि २४५००० । २४५००० 
कॅसेटपेक्षा आधिक कोल्ड प्ळेट 
२३ स्टँड अलोन कोल्ड प्लेट ai २२४००० २२४००० 
२४ ea फॉर स्टेनिंग जार ९ ११२१ १००८९ 
२५ 'कोपलिन जार शिल १४७.५ १४७५ 
२६ ffeay फोटेशन वॉटर बाथ al १४१६० १४१६०० 
२७ किमिकलसाठी सिंगल पॅन डिजीटल बॅलन्स २ २९५०० ५९००० 
२८ वजनासह केमिकल बॅलन्स २ ८२६० १६५२० 
(ब) मायक्रोस्कोप 
२९ बॅटरी बॅकपसह बायनाक्‍्युलर मायक्रोस्कोप व| ६० ४१३०० २४७८००० 
स्कॅनर Jo एक्स ,४० एक्स , ऑइल SAVAGES 
३० £डायाग्नोस्टीक व रिसर्च वर्कसाठी ट्रायनॅक्युलर शि १२५०००० | १२५०००० 
हेड मायक्रोस्कोप ब्राईट फील्ड, डार्क फिल 
फ्ळोरोसन्स पोलोरायझिंग फॅसिलिटी व ५एम पी 
कॅमेरा, प्रोजेक्ट स्क्रीनसह व ५२ इंची एलइडी 
टीव्हीसह 
३१ प्रत्येक प्रोफेसर सहकारी व सहाय्यक प्रोफेसर ५ ४१३०० २०६५०० 
बायनॅक्युलर मायक्रोस्कोप हाय Ws 
इमॅपोक्रॅमंटीक ऑप्टिक्ससह 


पृष्ठ २३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


३२ प्रत्येक ट्युटरसाठी बायनॅक्युलर मायक्रोस्कोपी ५ ४१३०० । २०६५०० 
हाय एण्ड लेन्सेससह 
३३ eres मायक्रोस्कोप हाय एण्ड ऑप्टीक्स व | १४७५००० | १४७५००० 
एचडीएमआय मल्टी आउटपूट ५ मेगापिक्सेल 
फोटोग्राफिक कॅमेरा व सॉफटवेअर सह 
३४ डेक्काहेड मायक्रोस्कोप हाय एण्ड ऑप्टिक्स व शि २५३७००० | २५३७००० 
Vasa आय मल्टी आउडपूट ५मेगापिक्सल 
फोटोग्राफीक कॅमेरा व सॉफटवेअर सह 
३५ स्टेनलेस स्टील क्रॉसिंग स्टेशन कंट्रोल पॅनेल शि १४९२७०० | १४९२७०० 
एअर फिस्ट्रेरन सिस्टीम एलइडी लाईट 
कॉम्प्युटरसह 
३६ संपूर्ण अँटोमॅटिक इमिनो हीस्टो केमिस्ट सेटअप व णि ९८७०७०० | ९८७०७०० 
अँटिबॉडिज gq femme पॅनेलच्या सतत 
पुरवठ्यासह 
३७ स्टाईल डिजीटल स्वरूपात किन्वहरजनसाठी | ६४९०००० | ६४९०००० 
लागणाऱ्या सॉफ्टवेअरसह अँटोमॅटिक हाय स्पीड 
स्लाईड स्कॅनर 
(क) हिस्टॉलॉजी लॅब 
३८ संपूर्ण अँटोमॅटिक फाईव्ह पार्ट सेल काउंटर 1-७ oil १३५७००० | १३५७००० 
३९ संपूर्ण अँटोमॅटिक थ्री पार्ट सेल काउंटर क || ६७८५०० | ६७८५०० 
४० संपूर्ण अँटोमॅटिक कोयाग्लुमीटर अ. || ८८५००० ८८५००० 
४१ मॅग्नेफाईग लेन्स ३ १७७ ५३१ 
४२ ब्लड प्रेशर इन्स्ट्रर्मेट ५ ३३६३ १६८१५ 
४३ लेंबोरेटरी काउंटर ८ ४०७१ ३२५६८ 
४४ लेंबोटरी स्टरर 4 १४७५० ७३७५० 
४५ ऑअटोमेटिक टाइमर 4 ५७५० ३८३५० 
४६ बॅलन्स वेइंग ऑरगन el 32340 २८७५० 
४७ सॉवायर फॉर कटींग बोन क २५०० ५००० 
४८ ।१०० स्लाईडस साठी बॉक्सेस २०० ११८० २३६००० 


पृष्ठ २३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


४९ ड्रील फॉर बोअरींग ग्लास 4 ७६७० ३८३५० 
५० (एल इ डी एकसे रे ald बॉक्स २ १७७०० ३५४०० 
५१ स्टरनल पंकचर नीडल अँडल्टसाठी 4 ५६०.५ २८०२.५ 
५२ स्टरनल पंकचर लीडल लहान मुलांसाठी पु ५६०.५ २८०२.५ 
५३ लीव्हर बायास्पी नीडल 4 १००३ ५०१५ 
५४ ।१.५ सेकंदाचे स्टॉपवॉच ५ ४४२५ २२१२५ 
५५ इलेक्ट्रीक पीएच मीटर ५ २९५०० | १४७००० 
५६ |इलेक्ट्रोफोरोसिस सेटअप Po ५०१५० ५०१५० 
५७ ।वायररहित एल इ डी प्रोजेक्टर ३ १००३०० | ३००९०० 
५८ 'म्युझियम जार | १७११ १७११०० 
५९ सजिकल इन्स्टुमेंट सेट ५ २९५०० । १४७५०० 
६० 'हिस्टॉलोजिकल.वर्कसाठी ग्लासवेअर, स्टेन्स षि ८८५० ८८५०० 

केमिकल रिएजंट 

(ड)क्लीनीकल atest 
६१ 'ाइव्ह पार्ट हिमॅटोळलॉजी अनालायझर a १३५७००० | १३५७००० 
६२ श्री पार्ट हिमँटोलॉजी अनालायझर २ ५६०५०० | ११२१००० 
६३ ऑँटोमॅटीक युरिल अँनालायझर २ २७७३०० | ५५४६०० 
६४ ।बायनॅक्युलर मायक्रो स्कोप हाय एण्ड ऑप्टिक्सहा ५ ६४९०० । ३२४५०० 

१०० एक्स 
६५ स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मेजर २ २६५५ ५३१० 
६६ va alex 2 २९५०० ५९००० 
६७ |इन्क्युबटर Q ४४८४० ८९६८० 
६८ 'हिमायायेमिटर रेड व व्हाईट पिंपेटसह ९० ५३१० ४७७९०० 
६९ शिस्पोजेबल सिरिज २ १७७ ३५४ 
७० स्लाइडसाठी स्टेनिंग जार ५ ८८५ ४४२५ 
७१ ऑअँटोमेटिक हिमॅटॉलोजी स्लाईड स्टेनर क || ३८३५००० | ३८३५००० 


पृष्ठ २३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


७२ ।ूरिलोमिटर ee १४१६ १४१६ 
७३ gee ट्युब २० ११८ २३६० 
७४ Joo PRAT १००० सीसी मेजरिंग सिलेंडर [| ४१३० ४१३०० 
७५ डिस्पोजेबल टिप्ससह सर्व साइजच्या पिंपेट षु ११८० ५९०० 
७६ िएंजट बॉटल २० ४७२ ९४४० 
७७ ड्रॉपिंग बॉटल २० ३२४.५ ६४९० 
७८ रिएजंट ॥. ह || ८०२४० ८०२४०० 
७९ डीजीटल सिंगल पॅन सेन्सीटीव्ह केमिकल बॅलन्स २ ६९६२० १३९२४० 
एकूण किंमत ५,४३,०४,८१८/- 


पृष्ठ २३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१, 


दिनांक २४ जून , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट “ब” 


ब्लड बॅक विभाग 
अ.क्र | यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग । एकूण रक्‍कम 
किंमत 
हिं पोर्टेबल ट्युब RIG ४ ५३१०० २१२४०० 
२ ।ट्युबसिलर ३ ७०२१० २१०६३० 
३ | SS HORM मोनिटर 9 ६२५४० ४३७७८० 
४ | SR Ra २ २३०१०० ४६०२०० 
५ | मल्टीफंक्हानल es Gwe 2 २०६५० ४१३०० 
६ | एलायझा Rex अँण्ड वॉशर सिस्टीम a) ६९५००० ६९५००० 
७ । ब्लड बॅक रेफ्रिजरेटर २ ३७१७०० ७४३४०० 
८ | डीप फ्रिजर ३०० लिटर ८०अंश सी z= ११२१०० ११२१०० 
९ | डीप फ्रिजर ३०० लिटर ४०अंडा सी विंड व्या ८७९१०० ८७९१०० 
शि प्लटलेट इनक्यूबेटर एजीटेटर i | ४४८४०० ४४८४०० 
a maT बाथ =a १८२९०० १८२९०० 
१२ । क्रायो बाथ शिका २१८३०० २१८३०० 
१३ | प्लास्मा एक्सप्रसर | ह. | ८८५०० ८८५०० 
१४ | डोमेस्टीक रेफ्रिजरेटर ३०० लीटर Q ७०८० १४१६० 
१५ | वॉक इन रेफ्रिजरेटर २,०,६,०,८*८*८ ed १०२६६० १०२६६० 
१६ | फेरेसिस सिस्टीम करिल ५०१५००० | ५०१५००० 
१७ | निडल बर्नर २ १२९८० २५९६० 
१८ । हिमोग्लोबिन मीटर डिजीटल ॥_ | १०६२० १०६२० 
१९ | ब्लड बक IST स्केल ma ३७७६० ३७७६० 
२० | मायक्रो पीपेट सेट अँटोमेटिक मायक्रोपीपेट १०- शि १२३९०० १२३९०० 
१०० यु एल ५ न., १००-१००० युएल ५ न. Yo - 
१००० यु एल ५ नं. मल्टीचॅनेळ मायक्रोपिपेट २०० 


पृष्ठ २३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


युएल -९००० युएल ५ नं. 


२१ | बायनेक्युलर मायक्रोस्कोप २६५५०० २६५५०० 
२२ | रेफ्रिजरेटर सेंट्रीक्यूज १३५७००० | १३५७००० 
२३ । कक्‍्लीनीकल सेंट्रीन्युज १५९३० १५९३० 
२४ | ऑरबिटल शेकर ४७२०० ४७२०० 
२५ | हॉट एअर ओव्हन १४१६०० १४१६०० 
२६ | लॅनीनार एअर फ्लो २३६००० २३६००० 
२७ | SS GRAMM कुल बॉक्स १८ ली. ८४९६० ८४९६० 
२८ | कम्प्युटर बीथ प्रिंटर ८०२४० ४८१४४० 
२९ | पीएसए लब्रोटरी फर्नीचर १९४७००० | ११६८२००० 
30 | हिटींग व्हेटीलेशान एण्ड एअर कंडीडानींग २०६५००० २०६५००० 
३१ | इलेक्ट्रीकल लाइटींग ८२६००० ८२६००० 
३२ ।१० लेव्हए युपीएस वीथ dew बॅकअप २८९१०० १७३४६०० 
३३ | फॉल्स सिलींग १९४७००० १९४७००० 
३४ | प्लंबिंग ८८५०० ८८५०० 
३५ | फायर एस्टीव्हीशार १९४७००० | १९४७००० 
३६ | क्लिन एजंट बेस्ड फायर URIS ४ केजी २००६० ८०२४० 
३७ | एबीसी आऊडर बेस्ड फायर URAC ४ ३५४० २१२४० 
केजी 
३८ | फायर डीटेक्ठान अँण्ड अलार्म सिस्टीम ५६०५०० ५६०५०० 
३९ | सीसी टीव्ही सिस्टीम ५६०५०० ५६०५०० 
vo | ऑफीस फर्निचर ९२६३०० ९२६३०० 
एकूण | ३,६२,६२,५८०/- 


पृष्ठ २३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१, 


दिनांक २४ जून , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट “क 


मायक्रोबायलॉजी विभाग 
अ.क्र | यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग | एकूण रक्‍कम 
किंमत 

अ | जनरल 

ea अँनारॉबिक SICA २ २५९६० ५१९२० 
२ | अटोक्लव्ह Reis Sa 2 १४७५० २९५०० 
3 डिजीटल बॅलन्स शिल ३४५०० ३४५०० 
४ | बायोसेफ्टी कबिनेट टाइप २ ए 3 ५७२३०० | १७१६९०० 
५ ।बीओडी इन्क्युबेटर Loe] १८२९०० | १८२९०० 
६ । सेंट्रीफ्युज ३ ४८९७० १४६९१० 
७ | stg इन्क्युबेटर / कन्टल जार २ ६७८५०० | १३५७००० 
८ | कॉम्प्युटर २ ७६७०० १५३४०० 
९ | २० डिग्रीसेंटीग्रेड डीफ्रीजर a १४७५०० १४७५०० 
[ae डीस्टील्ड वॉटर प्लॅट शिडे ते ५३१०० ५३१०० 
i एळायझा लीडर | | २५३७०० २५३७०० 
१२ | एलायझा वॉशर [| 2431900 २५३७०० 
१३ | व्हॉट WI ओव्हन 2 ३५४०० ७०८०० 
१४ | अन्क्युबेटर (Big) २ ४४८४० ८९६८० 
१५ | लंब रेफ्रिजरेटर Yoo लिटर ३ १९४७०० ५८४१०० 
१६ | ल॑मिनार फ्लो Ls] १७११०० १७११०० 
१७ । मायक्रोमीटर आय पीस बि डे १४१६ १४१६ 
१८ | मायक्रोमीटर स्टेज शि ३७७६ ३७७६ 
१९ | बायनाक्‍्युलर मायक्रास्कोप फार स्टुडंट ७५ २९५०० २२१२५०० 


पृष्ठ २३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


२० | बायनाक्युलर मायक्रास्कोप ७ ३५००० २४५००० 
२१ | फेज कन्स्ट्रास मायक्रास्कोप यूनिव्हरलसल शकी १९८२४० १९८२४० 
कन्डेंसर, ऑइल SAM व ब्राइट फिल्डसह 
२२ | मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर 2 ८८५०० १७७००० 
२३ ।पी एच डीटरमीनेडन अँपराटस 2 २५५०० ५१००० 
२४ । सिरम इन्स्पीरिटर |. ७] ४२००० ४२००० 
२५ । व्ही डी आर एल शोकर Le | १७११० १७११० 
२६ । व्होरटेक्स मिक्सर २ ११२१० २२४२० 
२७ | वॉटर बाथ बदलणाऱ्या टेग्प्रेचरसह २ १२५०० २५००० 
२८ स्टुडंट मायक्रोस्कोपसाठी ऑइल SHR २५ २००० ५०००० 
लेन्स 
२९ | Hees ब्लड कल्चर सिस्टम शिका २७०८१०० | २७०८१०० 
३० | कॉलनी काउंटर Lo] १२९८० १२९८० 
ब॒। कल्वर व सिरॉलाजी वर्क साठी कन्स्युमेबल 
३१ | अन्टीबायोटीक डिक्स फॉर अन्टीबायोटीक २ १३५७ २७१४ 
सस्पेटीबीलीटी टेस्टींग 
३२ | अन्टीबायोटीक झोन स्केल २ ७६७०० १५३४०० 
३३ | अँन्टी सेरा साल्मोजेला २ ७६७० १५३४० 
३४ । अँन्टीसेरा शिगेलडिसेटेरिया २ ५३१० १०६२० 
३५ | अँन्टीसेरा व्हिब्रियो कोलेरा २ ७६७० १५३४० 
३६ | अन्टीसेरा शिगेलसोनी २ ७६७० १५३४० 
३७ | अन्टीसेरा व्हिब्रियो कोलेरा २ ४१३० ८२६० 
३८ «| एटीसीसी स्ट्रेने एन्टाराकोकस फिल्किस २ १४७५० २९५०० 
२९२१३ 
३९ | एटीसीसी ट्रेन इकोली २५९२२ २ १७११० ३४२२० 
४० | एटीसीसी स्ट्रेन इकोली ३५२१८ २ ११२१० २२४२० 
४१ | एटीसीसी स्पट्रेन स्युडोमोनास एयुजिनोसा २ २५३७० ५०७४० 
२७८५३ 


पृष्ठ २३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


४२ । एटीसीसी स्ट्रेन स्टॅफिळोकोकस ऑरियस १००३० २००६० 
२५९९३ 

४३ | एटीसीसी स्ट्रेने स्टोफिलाकोकस ऑरियस १००३० २००६० 
28293 

४४ | TECH अँण्ड ब्लड HOA १५९३० ३१८६० 

४५ | मल्टी चॅनेल व सिंगल चॅनेल मायक्रोपिपेट ६४९०० १२९८०० 

४६ । व्हेरियस कल्चर मिडिया साठी frost ३२४५० ६४९०० 
मटेरियल 

४७ । व्हेरियस मायक्रो बायोळांजीकल स्टेनसाठी १७७०० ३५४०० 
लागणारे मटेरियल 

४८ | डीजीटल थर्मामीटर २९५ ११८० 

४९ । सिरालाजीकल डायग्नोस्टिकसाठी लागणारे ३४८१० १३९२४० 
किट 

एकूण | १,१८,६९,६४६ 


पृष्ठ २३ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१, 


दिनांक २४ जून , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट “ड ” 


कम्युनिटी मेडीसीन 
अ.क्र । यंत्राचे नाव नग संख्या । प्रतिनग । एकूण रक्‍कम 
किंमत 
i बरोमीटर HRN Gus इंन्स्टुमेंट Rous i ७६७० ७६७० 
वीथ sax अल्टरनेटिव्ह 

२ | Wye सेट फिल्टर thar dares Le | २४७८० २४७८० 
3. फिल्टरब्रेक फेड शि १८५८५ १८५८५ 
४ | हायड्रोमीटर स्पिरीट 2 ६४९ १२९८ 

५ | हायड्रोमीटर वेट अँण्ड ड्राय बल्ब a ९४४ ९४४ 

६ | हायडोमीटर मील्क २ ५३१ १०६२ 

७ | इलेक्ट्रीक इन्क्युबेटर Lo ४४८४० ४४८४० 
८ म्यूझियम जार Lo | १००३ १००३०० 
९ | मॉडिल्स, चार्टस डायग्राम स्पेसिमेन ४० २९५००० | ११८००००० 
eal बॅलन्स अनालिटीकल २०० ग्रॅम २ १७७०० ३५४०० 
fe १ | बॅलन्स फॉर वेइंग फुड स्टफ शिंआं १७७० १७७० 
१२ | felon सेर्टीफ्युज शिआ ४१८९० ४१८९० 
१३ | वेइंग मशीन अडल्ट ६ २७७३ १६६३८ 
१४ । वेइंग मशीन बेबी २ ४४२५ ८८५० 
१५ । वेइंग मशीन बेबी सॅल्टर 2 ५०१५ १००३० 
१६ | हारपेडर कॅलिरप फॉर स्किनफोल्ड थिकनेस 3 २५६६५ ७६९९५ 
१७ | हाईट मेजरींग स्टंड 3 ६४९० १९४७० 
१८ | रेफ्रौजरेटर ९ क्युबी फुट प २३६००० ११८०००० 
१९ | आइस HS रेफीजरेटर Le ३२४५०० ३२४५०० 


पृष्ठ २३ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


२० | डायसेक्‍्टींग मायक्रोस्कोप २० २८९१ ५७८२० 
२१ | ऑइल इमर्शन मायक्रोस्कोप २ ३६५८० ७३१६० 
२२ | टि.व्ही अँण्ड डीव्हीडी प्लेअर 3 ९७३५० २९२०५० 
२३ | अँटोक्लेव्ह C=] ८५८४५ ८५८४५ 
२४ | कम्प्युटर विथ ex अण्ड इंटरनेट 3 ६४९०० १९४७०० 
२६ | मल्टीमीडीया प्रोजेक्टर वीथ स्क्रोन २ ८८५० १७७०० 
२७ । पब्लिक अँड्रेस सिस्टीम wR फिल्ड ३ ७६७०० २३०१०० 

अँक्टीव्हीटीज अण्ड वन इच फॉर आरएचटीसी 

युएचटीसी 
२८ | FSR [ae "| १३५७० १३५७०० 
२९ | Rb अँपराटस 3 १००३० ३००९० 
३० ।'एमयुएसीटेप शिश ६३१.३ ६३१३ 
३१ । हिमोग्लोबिनोमीटर 4 ४०१२ २००६० 
३२ | डीजीटल बी पी अँपराटस शिंगे ४१३० ४१३०० 
३३ | स्टेथोस्कोप aa १४७५० १४७५०० 
३४ | काटा थर्मामीटर 3 २००६ ६०१८ 
३५ | ग्लोब थर्मामीटर ३ २४७८ ७४३४ 
३६ | अँनीमोमीटर ३ १७११० ५१३३० 
३७ । साउंड लेवल मीटर ३ १८८८० ५६६४० 
३८ | Misa टेस्टींग किट शता ६४९० ६४९० 
३९ | वॉटर सॅम्पल बॉटल शिक ३५४० ३५४० 
४० | निडल श्लेडर ३ ५०१५ १५०४५ 
४१ | वॉक्सींग कॅरिअर 4 ५५४६ २७७३० 
४२ | क्राफ्ट वाटर टेस्टिंग किट ९ ६७८५० ६१०६५० 
83 । पप्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस फॉर ओक्युपेशनल ३ १९४७० ५८४१० 

सेफ्टी 
४४ | इअर मफ्स षु ४७२ २३६० 


पृष्ठ २३ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


४५ | इअरप्लग्ज ५ ४७२ २३६० 
४६ | सेफ्टी हेल्मेट ५ १७७० ८८५० 
४७ | गॉगल्स 4 ७६७ ३८३५ 
४८ | सेफ्टी बुट ५ ३३६३ १६८१५ 
४९ | स्वाइन फ्लयु कीट ५ ८८५ ४४२५ 
yo | ग्लोज 4 ७०८ ३५४० 
५१ | ट्रीपल लेअर सर्जिकल मास्क ५ ७०८ ३५४० 
५२ | हाय डिफसिएन्सी मास्क षु ११८ ५९० 
५३ | लॉग स्लिव्हड कफ्ड गाउन ५ ११२१ ५६०५ 
५४ । प्रोटेक्टीव्ह आय वेअर 4 ५९० २९५० 
५५ | कॅप ५ ८८.५ ४४२.५ 
५६ | डिस्पोझेबल डिलीव्हरी किट प ११८० ५९०० 
yo | ded] कीट अज पर नॅशनल हेल्थ प्रोग्रॅम ३ ३८३५ ११५०५ 
५८ | आयोडिन टेस्टींग कीट [| | ३५४० ३५४०० 
५९ | ग्लुकोमीटर oa २३६० २३६०० 
go | स्लाइड WR SCAM 4 ६७८५० ३३९२५० 
६१ | मास्कीटो hal कौट 3 ३२४५ ९७३५ 
६२ | क्लीनीकल थर्मामीटर (. | ० २९५ २९५० 
६३ | स्लींग सायकोमीटर ३ ९१४.५ २७४३.५ 
६४ | सेलार evar थर्मामीटर : २६५५ ७९६५ 
६५ । फस्ट एड कीट im १९४७ १९४७ 
६६ | स्पायरोमीटर ३ ४१३०० १२३९०० 
६७ । अँडिओमिदट्री Le] १७७००० १७७००० 
६८ । ऑटोस्कोप [=] १३५७० १३५७० 
६९ | ऑप्थेलमोस्कोप a ३५४०० ३५४०० 
७० | लॅपटॉप शिळे शग ७६७०० ७६७०० 


पृष्ठ २३ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


७१ । पोर्टेबल एक्स रे मशिन शिश २०६५०० २०६५०० 
७२ | इसीजीमे बी slew आंदर डिपार्टमेट sj २९५०० २९५०० 
एकूण १,७०,४९ »५२५/- 


पृष्ठ २३ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६७ 
/प्रशा-१, दिनांक २४ जून , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट “इ ” 


स्टील 


फॉरेन्सिक मेडीसीन 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या । प्रतिनग | एकूण रक्‍कम 
किंमत 
अ | टिचींग 
णि मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर, सीपीयु व प्रोजेक्टर Ba ८८५०० ८८५०० 
स्क्रीन 
२ टेलिव्हीजन ,डीव्हीडी प्लेअर गळ. जक १००३०० १००३०० 
3. | डीजीटल एसएलआर कॅमेरा विथ असेसरीज ae = | ७६७०० ७६७०० 
४ | मायक्रोस्कोप स्टुडंट टाइप ( Binacular) १५ २९५०० ४४२५०० 
५ ।एक्सरेव्ह्युबॉक्सटू इन वन ४ ३२४५० १२९८०० 
६ | स्टॉप वॉच ( Mechnical) ४ ४४२५ १७७०० 
७ | एन्थ्रोपोमेट्रिक सेट 
अ | फोल्डींग मेटल रॉड ७ फुट २ १३५७० २७१४० 
gq | ऑस्ट्रियोमेट्रिक sts Q २५६६५ 49330 
क ।क्रॅनियोमीटर २ ७६७०० १५३४०० 
Ss मॅडियोब्युलोमीटर २ ५३१०० १०६२०० 
इ | गोनियोमीटर aa २६५५० २६५५० 
फ॒ । Shar केलिफर ( Digital) शिक | १९४७० १९४७० 
ग । इव्किपर्मेट फॉर रिपोर्टिंग हाइट = aa २९५०० २९५०० 
ह॒ | वेइंग मशिन डायल टाइप झुमन 1 ee ४१३० ४१३० 
८ | डीजीटल पीएच मीटर शिळ २५५०० २५५०० 
९ | डीजीटल स्पेक्ट्राफोटोमीटर [= ae cl ६४३१०० ६४३१०० 
| do | केमिकल बॅलन्स i ae] 24000 24000 
| ad | डिस्टिलेशन a ६२००० ६२००० 
१२ । रिफ्रिजरेटर a ६४९०० ६४९०० 
१३ | सेंट्रिफ्युज | 9 | ३२४५० ३२४५० 
१४ | स्लाइड वार्मिंग टेबल a _.| २६५५० २६५५० 
१५ | हॉट प्लेट | अ: | ८८५० ८८५० 
१६ | ग्लास कटिंग पेन्सिल २ १५०० ३००० 
qo । स्पेक्ट्रोरस्कोपिक लेन्स बोथ अँडजेस्टेबल २ ८८५०० । १७७००० 


पृष्ठ २३ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


१८ पूर्ण Siar सेट २ २२५०० ४५००० 
१९ । डीजीटल बी पी इन्स्टुमेट Q ३७७६ ७५५२ 
२० | स्टेथोस्कोप २ ११२१ २२४२ 
२१ | acu अँण्ड मॉडेल्स २५ १४७५० ३६८७५० 
ब॒ ।रिसर्च 

२२ | बायनाक्युलर रिसर्च मायक्रास्कोप विथ कॅमेरा L. शी... | ६४९०० ६४९०० 
२३ | डीप फ्रीजर फॉर किंपीग टिश्यु = ca ७६७०० ७६७०० 
२४ | अँटोमोटिक ट्र्यू प्रोसेसिंग मशिन > ae | 340000 340000 
२५ | मायक्रोटोम विथ वाइफ | 9 |_१३५७०० १३५७०० 
२६ । पॅराफिक एम्बेडिंग बाथ | 4 |_ ३५००० ३५००० 
२७ | वॉटर बाथ फॉर feay फ्लोटेशन |. ती... ४५००० ४५००० 
२८ | एल मोडस ॥ . ae = १५०० १५०० 
२९ | क्लॉक होल्डर शिंक a १५०० १५०० 
३० | अँब्रेसिव्ह पाउडर a 3400 3400 
३१ | थ्रिन लेअर क्रमोग्राफ a २८९१० २८९१० 
३२ | गॅस क्रेमेटो ग्राफ धिक क ५३५००० ५३५००० 
३३ । अल्ट्रा व्हायलेट स्पेक्ट्रास्कोप es | ४७५००० ४७५००० 
३४ | इन्फ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोप ae ४८५००० ४८५००० 
३५ | मास स्पेक्ट्रोमीटर [ees | १०५०००० | १०५०००० 
क | मेडको लीगल वर्क 

३६ । Cold storage for dead bodies & 4003000 ६०१८००० 
३७ | वेइंग मशिन फार हेड बॉडीज दिक ae | १४६९१० १४६९१० 
३८ | अटॉप्सी टेबल ३ १२५००० ३७५००० 
३९  । स्ट्रायकर टाइम अँटाप्सी सॉ विथ असेसरीज २ ३८३५० ७६७०० 
go | वेइंग मशिन फॉर ऑरगन २ ३८३५० ७६७०० 
४१ । वेइंग मशिन फार फिटस 2 ३८३५० ७६७०० 
४२ । पूर्ण डिसेक्ान सेट ४ ४१८९० १६७५६० 
४३ ब्रेन नाइफ ४ २०६५ ८२६० 
४४ | Sh UT Q ४१३० ८२६० 
४५ । रीक फोअर लेफ्ट अँण्ड राईट 2 ३३६८९ ६७३७८ 
४६ | मेजरिंग टेप स्टील टेप रिल २ २९५ ५९० 
४७ | मॅझिफाईन लेन्स २ २९५० ५९०० 


पृष्ठ २३ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


४८ | एक्सरेव्ह्यु बॉक्स फॉर इन वल शिश ३८३५० ३८३५० 
४९ | टूथ एक्स्ट्राक्टर लेफ्ट अँण्ड राइट Le १३५७ १३५७ 
yo । हेड सेट हीट सीलर शिका ४१८९ ४१८९ 
५१ | इन्स्ट्रमेंट ट्रांली 2 २६५५० ५३१०० 
५२ स्ट्रीचर फॉर Bs हेड बॉडी 2 २७५०० ५५००० 
५३ | रेक्टर थर्मामीटर ४ ४१३ १६५२ 
५४ ।पोर्टबळ एक्स रे मशिन sere वीथ शिंगी २०६५०० २०६५०० 
रेडिऑलॉजी डिपार्टमेंट 
५५ | कोल्डस्टेरिंग फार हेड बॉडी 2 439000 | १०६२००० 
S | कन्डयुमबल फॉर मिडिको लीगल वर्क 
५६ | डीस्पोजिबल कॅप AeA गाउंन ग्लोजड षु ५३१ २२६५ 
५७ | कॉटन रोल रिवेचर मटेरिअल षु ६४९ ३२४५ 
५८ | फॉरमॉलिन रेक्टिफाइड स्पिरीट ल्युगोल्स ५ १७११ ८५५५ 
आयोधिन 
५९ | Xda प्रिझव्हेटिव वल्ब इ. ५ २३६० ११८०० 
go | व्हिस्केस बॉटल षु ४१३० २०६५० 
६१ । सिरीज ५,१०,१५, एम एल ५ ५९० २९५० 
६२ । प्रीझर्व्हेटीव्ह साल्टस ५ ३५४० १७७०० 
६३ | पॅकींग अँण्ड सिलींग मटेरिअल षु २९५० १४७५० 
इ | फार सेक्शुअल अँसाल्ट एक्झामिनेशन 
६४ | व्हिक्टीम एक्झामिनेशान टेबल गायनालॉजिस्ट शिंगी ५४१०३ ५४१०३ 
एक्झामिनेशन टेबल वीथ स्ट्रीप्स 
&4 स्क्रोल २ ३०५६२ ६११२४ 
६६ ।ओटी लाइट Awa अँडजेसटेबल a ५०१५०० ५०१५०० 
६७ | हायमिनीस्कोप २ २५३७० ५०७४० 
६८ | कॉल्पोस्कोप २ ७९६५०० | १५९३००० 
६९ | सिम्सस्पेक्यूलम ४ ७६७ ३०६८ 


पृष्ठ २३ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


७० | कुस्कोस स्पेक्यूलम २ २०६५ ४१३० 
७१ | Sor होल्डींग फोरसेफ ४ ११२१ ४४८४ 
७२ | cas फोरसेफ ४ ४१३ १६५२ 
७३ । ओहम फोरसेस २ ८८५ १७७० 
७४ | प्रोक्टोस्कोप २ 434 १०६२ 
७५ | cfd [= | ४१३ ४१३ 
७६ | डेस्कटॉप कॉम्प्यूटर २ ६४९०० १२९८०० 
७७ | लॅपटॉप a ७६७०० ७६७०० 
७८ | प्रिंटर विथ स्कॅनर २ ८८५०० १७७००० 
७९ | फोटोकॉपिअर मशिन Loe | ३१२७०० ३१२७०० 
एकूण किंमत | १,७२,४५,३९१ 


पृष्ठ २३ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६७ /प्रशा-१, 


दिनांक २४ जून , २०१९ सोबतचे परिशिष्ट “ई ” 


फारमकोलॉजी विभाग 
अ.क्र यंत्राचे नाव नग संख्या | प्रतिनग । एकूण रक्‍कम 
किंमत 
(अ) क्लीनीकल फार्मसी 
र्‌ eae st डिलेव्हरी सिस्टीम, मीटर डोस _ २१८३०० २१८३००० 
इनहेळर स्पेसर रोटाहेळर नझल स्प्रे 
ट्रान्सडर्मल पॅच इन्सुलिन इफ्युजन पंप इन्सुलिन 
पेन इ. 
2 । सॅम्पल ऑफ डोसेज फॉर्म्युलेडान वा व्हेरियस | 28400 २९५००० 
टाइप्स इन्क्युडिंन VAG अँण्ड इरॅडनळ एफ 
डी सी इसेसीएल मेडिसीन 
(ब) कॉम्प्युटर ARCS लर्निंग लंबोरेटरी 
a कॉम्प्युटर असिस्टेड of लंबोरेटरी फार शिंगी ५३१००० ५३१०००० 
फारमाकॉलॉजी 
२ । कॉम्प्युटर असिस्टेड लर्निग Saket फार २५ ६१९५०० | १५४८७५०० 
फिजीओलॉजी अन्ड फारमाकॉलॉजी 
(क) क्लीनीकल फार्माकॉलॉजी 
द्वि स्टॉप वॉच Lae] ४४२५ ४४२५० 
२ | डीजीटल स्पिगममोमगोमीटर २० २९५० ५९००० 
३ | क्रोटीकल ल्फिकर RSH अँपराटस शिव्या ७३१६० ७३१६० 
४ । प्युपीलोमीटर शि गि ८०२४० ८०२४० 
५ चार्ट Ase व व्हीडीओ हे औषधाचे ४० १९४७० ७७८८०० 
फारमॅकोडायनॅमिक व  फारमॅकोयनटिक 
प्रांपट्रीज अँडव्हर्स 
(©) अनिमल Resa Ute वेअर सिस्टीम बिकि आ २०६५०० २०६५०० 
(SSR 
ea लॅपटॉप शिळा ५३१०० ५३१०० 


पृष्ठ २३ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१८/प्र.क्र.१६७/प्रशा-१ 


२ | कॉम्प्युटर विथ प्रिंटर २ ५३१०० १०६२०० 

३ | फोटोकॅपीअर शिते २८९१०० २८९१०० 

४ ।मल्टीमिडीया प्रोजेक्टर वीथ स्क्रीन ॥ ८८५०० ८८५०० 
एकूण किंमत | २,५०,५४,३५०/- 


पृष्ठ २३ पैकी २३ 


